महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास fears आर्थिक सहाय्य 
रु.३००.०० कोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०४२१/प्र.क्र.१५०/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जून, २०२१. 


वाचा :- 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/८६७, 
दिनांक १९.०५.२०२१. 


प्रस्तावना -: 


कोविड -१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य परिवहन 
महामंडळाची अत्यावश्‍यक वाहतूक सेवा वगळता बहुतांशी वाहतुक बंद होती. त्यामुळे महामंडळाचे 
कर्मचाऱ्यांचे माहे मे, २०२१ चे वेतन थकलेले आहे. एस.टी. महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीच्या 
आढाव्याबाबत मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०९.०६.२०२१ रोजी 
बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार महामंडळास 
रू.६००.०० कोटी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबीत वेतन व 
वेतनासंबंधीच्या बाबी यासाठी दोन समान मासिक हप्त्यांमध्ये रू. ६००.०० कोटी मंजूर केले आहेत. 
त्यापैकी, रु. ३००,००,००,०००/- (अक्षरी तीनशे कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या भविष्यात निर्माण होणाऱ्या दायित्वांतर्गत समायोजित 
करण्यात येईल या अटीच्या अधीन मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर ००, ००१, 
संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, (दत्तमत्त) 
(अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून 
त्यांच्या कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम 
आंहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २४८/२०२१/व्यय-८, 
दि.१६.०६.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०४२१/प्र.क्र.१५०/परि-१ 


4, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२२११४८४४५१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DATTATRAY HANMANT KADAM. 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DATTATRAY Sinn 
2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed 1d1570f09466351 
5273d0b4d27fc, 
pseudonym=9CA0490392DABFE5B422982827 169D5 1295F37E3, 
H A N M A NT KA D A M :A923979CF886D5724FBED87CD57745C3F72EBA57B0D 
277F11E970FOAACA99802, DATTATRAY HANMANT KADAM 
D 2021.06.22 12:00:57 +05'30' 


(द. ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

५. मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
८. मा. मंत्री (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. राज्यमंत्री (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१४.वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१५.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
१६.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

१५. निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


